Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


१-६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-१५ 


शासकीय अधिसूचना : 

: नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र.अ - भू.सं. - अ.का. - कावि - ३४८-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ५ ९१-२०२० , दिनांक २७-११-२०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
अ . - एक -१ ( १५५७ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित 
केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१९ -२०२० , गाव निजामपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 

सं . मो . प्रमाणे क्षेत्र 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 
०४ ९ 


१ 


१० 


२ 


३० ९ 


०२१ 


३ 


३१० 


० ११ 


४ 


३३ 


० ९ ६ 


38 


० १ ९ 


६ 


२ ९ ५ पै . 


००५ 


एकूण क्षेत्र 


२०१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


वासनी मध्यम प्रकल्प . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरिता . 
वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या संपादनामुळे संबंधित भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार 
असून शेतक - यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक ८ जून २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्र.अ - भू.सं. - कली . - कावि - २०८-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . भू.सं - कावी - ३०५-२०२० , दिनांक २४-०८ 
२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०२०-२०२१ , गाव घारेफळ , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१४५ 


१७७ 


२ 


१४६ 


२०० 


३ 


१४७ 


० १८ 


एकूण 


३ ९ ५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
घारेपाळ , ता . नेर येथील पाझर तलावाचे कामाकरीता . 
घारेपाळ , ता . नेर येथील पाझर तलावाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे ३५ हे . आर शेत जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


: 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण - ०१-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भूसं . - कली . कावि -२० ९ - २०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . भू.सं - कावी - ३०४-२०२० , दिनांक २४-०८ 
२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२०-२०२१ , गाव घारेफळ , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


१५ ९ 


० १८ 


२ 


१४८ 


१०० 


३ 


१३८ 


००१ 


४ 


१४१ 


०० ९ 


५ 


१४४ 


०६० 


६ 


१६१ 


२३५ 


७ 


१४२ 


१ १० 


एकूण 


५३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
घारेपाळ , ता . नेर येथील पाझर तलावाचे कामाकरीता . 
घारेपाळ , ता . नेर येथील पाझर तलावाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे ३५ हे . आर . शेत जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारा लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण - ०१-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक ३ जून २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ १ 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावी - भूसं . - मं.अ - ४३०-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २४३ , दिनांक २६-०८-२०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्याचे , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
अ . - एक -२ ( १५५७ ) . 


; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०१६-२०१७ , गाव किनगांव राजा , तालुका सिंदखेडराजा , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


२ 


२१५ पै . 
२३ ९ पै . 
२४० पै . 


3 


४ 


२५८ पै . 


० ३२ 
०२५ 
००३ 
० १२ 
००६ 
००५ 
००६ 


६ 


३२५ पै . 
३२५ पै . 
३२५ पै . 


७ 


एकूण 


० ८ ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा . 
खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या निमगाव वायाळ उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी मौजे 
किनगाव राजा , तालुका सिंदखेडराजा , जि . बुलडाणा येथील खाजगी जमिनीचा भूसंपादन ०.८ ९ हे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


आर . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योग धंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 

त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD 
OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ २ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावी - अ.का. - भूसं – ९३४-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २४३ , दिनांक २६-०८-२०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , ता . जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-२०२०-२०२१ , गाव नावखुर्द , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


१ 


२ 


८०/१ 
८०/२ 
८०/३ 
८०/४ 
८०/६ 
८१ 


०६६ 
०३३ 
०३३ 
०३३ 


३ 


४ 


०४० 


५ 
६ 


० ४४ 


७ 


८२ 


०८४ 


८ C 


०८१ 


९ 


८२ 
८ ९ 
१०० 


१२१ 


१० 


० १ ९ 


एकूण 


५५४ 


: 


: 


: 


संपादनाचे प्रयोजन : मौ . कु - हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजनेच्या बुडितक्षेत्रा करीता . 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

मौ . कु - हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना , ता . जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौ . कु - हा वडोदा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना अंतर्गत इस्लामपूर साठवण तलावाच्या बुडित 

क्षेत्रातील मौ . नावखुर्द . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD 
OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधिल विस्थापीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणतून सूट आहे . 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती 
होणार 

असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादन शेतक - यांची संमती 
आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर 
असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक ३१ मे २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( एक ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावी - अ.का. - भूसं - मौजा सायखेड - ९३२-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ( ३ ) खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . 
एम.आय.एस .११ / २०१४ / सी.आर .७१ / अ -२ , दिनांक ११-०९ -२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० / - हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येइल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विविरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क महाराष्ट्र नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जा . यास पदनिर्देशित करीत आहे ; 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-२०२०-२०२१ , गाव सायखेड , तालुका संग्रामपुर , जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


( 
१ 
) 


१ 


२८४ 


० १२ 


२ 


३१६ 


१७६ 


3 


३१७ 


१५५ 


३१८ 


०४५ 


३२२ 


० ५४ 


६ 


३२३ 


१७५ 


७ 


३२४ 


१२० 


८ C 


३२४ 


१८६ 


३२४ 


०८७ 


१० 


३२६ 


४८० 


११ 


३२७ 


१६२ 


१२ 


३२८ 


३५८ 


एकूण 


२० १० 


: 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे योजना , ता . संग्रामपुर , जि . बुलडाणा . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौजे आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे योजना येथील बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या कामासाठी . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD 
OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्याने तसेच त्यामधिल विस्थापीत होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
अ . - एक -३ ( १५५७ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली - ११०००३ , क्रमांक जे / १२०११ / २२ / २००७ / 
आयएआय , दिनांक ११-२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ ( २ ) 
q Raater provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required 
under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall 
not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादन शेतक - यांची 
संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा 
प्रश्न उद्भवत नाही . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 


– निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे - निरंक 

त्या अधिसूचनाचा तपशील . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( एक ) 
अन्वये 


, 


क्रमांक कावी अ.का. - भूसंपादन - पळशीघाट – ९३३-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक . एम.आय.एस .११ / २०१४ / सी.आर .७१ / अ -२ , दिनांक ११-०९ -२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येइल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विविरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणरी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क महाराष्ट्र नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जा . यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-२०२०-२०२१ , गाव पळशीघाट , तालुका जळगांव जामोद , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


३३ 


१७७ 


२ 


३ ९ 


१३१ 


३ 


४० 


१०२ 


४ 


४३ 


०६० 


४३ 


०१० 


एकूण 


४८० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


जिगांव प्रकल्प , नांदुरा , जि . बुलडाणा . 
मौजे आडोळ बु . या गावाचे पुनर्वसनाकरीता नविन गावठाण , मौजे पळशीघाट शिवारातील भूसंपादन 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , 
भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD 
OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्याचे तसेच त्यामधिल व्यक्ती विस्थापीत 
होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली - ११०००३ , क्रमांक जे / १२०११ / २२ / २००७ / 
आयएआय , दिनांक ११-२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे प्रकरण क्र . ०२ , कलम ०६ ( २ ) 
a réachter provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required 
under the provision of any other law for the time being in force , the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall 
not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण 


लागू नाही . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादन शेतक - यांची 
संमती आहे . तसेच , सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . सबब प्रशासक नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाच्या पत्ता 

: उपजिल्हाधिकारी , पुनर्वसन , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्र . आर.पी.पी.ए. 
त्या अधिसूचनाचा तपशील . 

२०१५ / र - ओ , दि . १०-०६-२०१५ . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ३१ मे २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक अ.का. - भूसंपादन - जिगांव - कावि - ४१४-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( खंड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या समुचित शासन असलेल्या , बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदी याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणताही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अश्या 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मलकापुर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - जिगांव - २०२०-२१ , मौजे जिगांव , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक 

संपादनाकरीता प्रयोजीत 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


०१८ 


३५४ 
३५४ 


२ 


००८ 


एकूण . 


० २६ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


जिगाव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा ( मोठा प्रकल्प ) . 


संपादनाचे प्रयोजन 


जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील मौजे जिगांव करीता . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कार्यकारी अभियंता , जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग , शेगांव . 
या प्रकल्पामुळे जिगांव , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा येथील नागरी सुविधा वाढतील व 
जिवन मानात सुधारणा होईल . 


अ . - एक -४ ( १५५७ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे , सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून शेतक - यांची संमती आहे , सदरचे संपादनामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार , पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११० ००३ , क्र . जे.१२०११-२२-२००७ 
आ.ए.आय. , दिनांक ११ मे २००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजुरी झालेली असल्यामुळे भुसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ०६ चे परंतुक २ अन्वये 
सामाजिक निर्धारण लागू नाही . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


: 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , बुलडाणा . 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा 

तपशिल 


क्र.आर.पी.पी.ए. २०१५ , र -१ , 
दिनांक १०-०६-२०१५ . 


येथे पाहता / 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , मलकापूर 

निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक १ जून २०२१ . 


एस . राममुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ६ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक १७० - लसिंका - २-२०२१. 


या कार्यालयात भूसंपादन प्रकरण क्र . १४-४७-२०२०-२१ , मौजा वडकी , ता . राळेगांव , या प्रकरणातील कलम ११ ची प्रारंभिक अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक मे ६-१२ , २०२१ ला पान क्र . १४ ते १६ , अनुक्रमांक ४७७ वर प्रसिद्ध 
झालेली आहे . 


परंतु , सदर कलम ११ चे प्रारंभिक अधिसूचनेतील खालील गटातील शेत जमीन कार्यकारी अभियंता , बेंबळा कालवे विभाग , यवतमाळ यांनी सरळ 
खरेदीद्वारे संपादीत केलेली असल्याचे पत्र क्र . १५३१ , दिनांक ० ९ - ०६-२०२१ नुसार दिनांक २१-०६-२०२१ रोजी या कार्यालयास कळविले आहे त्यामुळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


खालील गटातील संपादन करावयाची शेत जमीन कलम ११ चे प्रारंभिक अधिसूचनेतून वगळण्यात येण्यास्तव शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करण्यात करण्यात 
येत आहे . 

जमिनीचे वर्णन 


भूसंप्रक्र . १४-४७-२०२०-२०२१ , मौजा वडकी , तालुका राळेगांव , जिल्हा यवतमाळ . 


याकरीता 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


वगळण्याचे कारण 


भूमापन क्रमांक / 
स.नं. / गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


३ 


६ 


०१७ 


दिनांक १८-११-२०२० रोजी सरळ खरेदी करून दिल्याने वगळण्यात 


येत आहे . 


७ 


९ / २ 


००४ 


दिनांक १७-१२-२०२० रोजी सरळ खरेदी करून दिल्याने वगळण्यात 


येत आहे . 


भूसंपादन प्रकरणातील एकूण हे . आर १.९ १ ऐवजी १.७० हे . आर 


भूखंडाचे क्षेत्र 


चौ.मी. 


वगळण्याचे कारण 


१२ 


३ / १ पै . / ५७ 


१७०.०० 


दिनांक १७-१२-२०२० रोजी सरळ खरेदी करून दिल्याने वगळण्यात 
येत आहे . 


एकूण चौ.मी. ३४२.५० ऐवजी १७२.५० चौ.मी. 


यवतमाळ : 


सविता चौधर , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
ल.सिं.का. क्र . २ , 

यवतमाळ . 


दिनांक २५ जून २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


